संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेवरील ०६ 
अस्थायी पदे दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७७/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०००३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २००४ 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, 
दि.२१ जून, २००६ 
३) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.२७/पाच, 
दि.०६ एप्रिल, २०२२ 
8) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ 
५) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७२/पाच, 
दि.१३ सप्टेंबर, २०२२ 
६) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७२/पाच, 
दि.१६ सप्टेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय:- 
संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेच्या सुधारीत आकृतीबंधास मा.मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील समितीने दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्यानुसार ३० नियमित + बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या एकूण ७ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत 
बाह्ययंत्रणेच्या सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधाच्या मंजुरीचे आदेशा संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.०६ 
एप्रिल, २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. संसदीय कार्य विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आला असल्यामुळे संदर्भाधीन क्र.६ येथील दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी एकूण मंजूर 
पदांच्या Lo टक्के पदे स्थायी पदांत रुपांतर करण्याचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
खालील ०६ पदे अस्थायी म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
(१) (२) (३) (४) 
(अ | कतली कारी | | j एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
२ सहायक कक्ष अधिकारी ०२ एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
३ लिपिक-टंकलेखक ०३ एस-६ : १९९००-६३२०० 


एकूण ०६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२२/प्र.क्र.१७७/पाच 


२. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील दि.१८.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अस्थायी पदांना दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केले आहेत. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये 
देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, संसदीय कार्य विभागाच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या वर 
नमूद केलेल्या या विभागाच्या आस्थापनेवरील ०६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ या कालावधीसाठी याद्वारे मुदतवाढ देण्यांत येत आहे. 


३. उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक पी-१, अंतर्गत असलेल्या 
क्रमांक २०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (००) (००) (०१) संसदीय कार्य 
विभाग (संगणक संकेतांक २०५२०२६८) -०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा व 
सदर HABITATS सन २०२२-२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२०१४३५४७३९१५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥.॥::111:10॥॥॥0 1100110 


, st=Mi \, 
124253084cO0bdee2df6c5 13800b7383fcd7f50d2472766 
क 40909: 9107641b, 
S h | k h a fa an) e serialNumber=fff96b73586 1 92ac64353a38dbf120f4d2fcbfde7312 
6be0eb475e370e7f4a49, cn=Tikamdas Natthuji Shikharame 
Date: 2022.09.20 14:38:50 +05'30° 


(टि. न. शिखरामे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


mentry Affairs 


प्रति, 
१ 
२ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) मुंबई, 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 

५) आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा (2 प्रतीसह), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) सामान्य प्रशासन विभाग कार्या.१४, १४-अ. 

७) वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प १८, वित्तीय सुधारणा-१ व आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई, 

८) सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती. 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


